साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमां्तगत कोविड-१९ 
साठी (Rapid Antigen Test Kit) खरेदीस 
सुधारीत Was मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र. ९१/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०५ मे , २०२१ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक-पुरवणी मागणी -२०२०/प्र.क्र.९१/आरोग्य-८, दिनांक २६.३.२०२१ 
२) महाव्यवस्थापक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र 
क्र.४४४९/हाफकीन/खरेदीकक्ष/कोविड-१९ साठी ळागणा-या (Rapid Antigen Test Kit) 
खरेदी/२०२०-२१ दिनांक ३०.४.२०२१. 


शासन पुरकपत्रक:- 


राज्यात कोविड-१९ या विषाणूचा प्रादूर्भाव असल्याने त्याची तपासणी करण्यासाठी लागणा-या 
(Rapid Antien Test Kit) खरेदी करण्यासाठी वाचा येथील क्रमांक -१ अन्वये प्रशासकिय मान्यता 
देण्यात आली आहे.त्यामधील विवरणपत्रात अ क्र-५ येथील Approx. Rate या मधील Rapid Antigen 
Kits चा दर रुपये ५७.१२ या ऐवजी रुपये ८९.६० असे वाचावे 


शासन निर्णय feat विभाग ,क्रमांक विअप्र-२०१३.क्र.प्र/३०/२०१३-भाग,विनियम/२ दिनांक 
१७.०४.सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम २०१५ पुस्तिका १९७८, भाग ,पहिला- 
.क्र.उपविभाग दोन मधील अ४ .नियम क्र ,७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०३१७५८१६८५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


i a aa S h e [| ou=Public Health Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c98267 


S ams h er Ta d avi अव्या 


cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2021.05.05 12:39:28 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र. ९१/आरोग्य-८ 


२)व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 


३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) 
) 


८) महालेखापाल, HERTS -2 (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


